महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा राजीनामा मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजीना-२०२१/प्र.क्र.१६/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २७ जुले, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ ८, दिनांक 
०२/१२/१९९७. 


प्रस्तावना :- 


खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार / 
स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने झाली असुन त्यांनी अर्जान्वये शासन 
सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकिय 
अधिकारी यांनी राजीनामा मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयातील अटी व anita पूर्तता करीत असल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१ मधील 
तरतुदीनुसार तसेच, संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांचा राजीनामा त्या तक्त्यातील त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद दिनांकास शासनास राजीनामा मंजूरीसाठी दिलेल्या सूचनेनुसार स्तंभ क्र.५ 


मध्ये नमूद दिनांकापासून (म.नं.) त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


कार्यालय TAT दिल्याचा TAT 
स्विकारल्याचा दिनांक 


ee T मीण रुग्णालय पहुर, जि. [क ११.१०.२०१८ ११.१०.२०१८ 
eee | ज्य |. 
T. जयश्री 6 प्रा.आ. के. कडावल जि. [क २१.०५.२०१२ [क २१.०८.२०१२ 


साहा मीण रुग्णालय सिरो नाक ०४.०५.२०२० नाक ०४.०५.२०२० 
गडचिरोली 


डॉ. प्रणित प्र सामान्य रुग्णालय बुलढाणा २४.०७.२०२० TH २४.०७.२०२० 
जि. बुलढाणा 
4 


डा. शल मप्रकाडा प्रा. आ. २८.०३.२०१९ TH २८.०३.२०१९ 


अग्रवाल पालघर 


T. निकेडा गोपाळराव सामान्य रुग्णालय दिनांक २३.०२.२०१६ | दिनांक २४.०३.२०१६ 
खोब्रागडे गडचिरोली, जि. गडचिरोली 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२१/प्र.क्र.१६ /सेवा-३ 


9) डॉ. दिपाली भुषण प्रा. आ. के. जळगाव जि. दिनांक ०६.०१.२०१२ | दिनाक ०६.०१.२०१२ 


सामान्य रुग्णालय खामगाव, 


डॉ. सतिश शांकरराव गोरे 


जि. बुलढाणा 
९) डॉ. कपि पवार । आश्रमशाळा पथक धडगाव 
१०) खल प्रेमलाल पाटील ल्हा रुग्णालय जळगाव 
हिज जि. जळगाव 


११) जानीकराव मीण रुग्णालय अकोट, | दि 
नि वय 

१२) मीण रुग्णालय प : दि 
eo 


नागपूर 


१४) डॉ. अक्षय सामान्य रुग्णालय ठाणे, जि. 
ठाणे 
डॉ. अर्चना रामचंद्र बांबळे प्रा.आ. के. म्हासा जि. ठाण 


१६) | डॉ. किरण मारुती जगताप 1 रुग्णालय सातारा, 
१७) म पाटील ल्हा रुग्णालय जळगाव 
etl 

१८) [स पांडुरंग भरक प्रा. आ. 
यर 


२७.०९.२०१९ 


१५.११.२०१७ 


१६.१०.२०१७ 


4 


28.08.2096 


4 


29.09.2020 


डॉ. HPRIPAR प्रा. आ 
शालीकराम डोंगरवार गडचिरोली 


२०) SI. मिलींद माधवराव जिल्हा रुग्णालय चंद्रपूर, 
सुर्यवंशी जि. चंद्रपूर 
शा अरा अबिद हुसेन ल्हा रुग्णालय 


-? 
टा 


तळोजा, जि. नंदुरबार 


22) पक शिव सहायक संचालक 
Peale 
डॉ. ममताराणी गंगाधर ल्हा रुग्णालय, मूल 


कयापाक 


२४ | डॉ. जाकेरामो. शौकत म सामान्य रुग्णालय म 
जि. नाशिक 


ze) 
— 


जालना 


२६) डा. नंदिनी निवृत्ती कु मीण रुग्णालय येवला, जि. 
नाशिक 


बर दगडूबा ख प्रा.आ. के. डोनगाव 


२७) | डा. शुभांगी मनोहर देशमुख | प्रा.आ. कै. ळा जि. 
ठाणे 


२८) | डा. अतुल तुकाराम पाटी हीय सं वा 
रुग्णालय, नाशिक 


२७.०९.२०१९ 
१६.१०.२०१७ 
१५.११.२०१७ 
२४.०५.२०१८ 
२७.०१.२०२० 
०९.०९.२०१९ 
०५.१२.२०१८ 


०१.०६.२०१३ 


३०.०३.२०१३ 
०९.०३.२०१५ 
१५.०४.२०१८ 
२८.०७.२०२० 
१४.०६.२०१८ 
०८.०२.२०१५ 
०९.०१.२०१७ 
२७.०३.२०१७ 
३०.११.२०१६ 
०१.०२.२०१७ 
१०.०४.२०१६ 
०९.०४.२०१८ 


१८.०२.२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२१/प्र.क्र.१६ /सेवा-३ 


2. अ) उक्त तक्त्यातील अ.क्र.१ येथील डॉ.सुजित BRAT पोटे हे दि.१९.०५.२०१७ पासून राजीनामा दिल्याच्या 
दिनांकापर्यंत अनधिकृत गैरहजर आहेत. 

ब) उक्त तक्त्यातील अ.क्र.३ येथील डॉ. प्रितम गौरंगलाल साहा हे दि.१६.०४.२०२० पासून राजीनामा दिल्याच्या 
दिनांकापर्यंत अनधिकृत गैरहजर आहेत. 

क) उक्त तक्त्यातील अ.क्र.१० येथील डॉ. निखिल प्रेमलाल पाटील हे दि.२१.०४.२०१४ पासून राजीनामा दिल्याच्या 
दिनांकापर्यंत अनधिकृत गैरहजर आहेत. 

ड) उक्त तक्त्यातील अ.क्र.१४ येथील डॉ. अक्षय लेले हे दि.०६.०८.२०१८ पासून राजीनामा दिल्याच्या दिनांकापर्यंत 
अनधिकृत गैरहजर आहेत. 

इ) उक्त तक्त्यातील अ.क्र.२७ येथील डॉ. शुभांगी मनोहर देशमुख या दि.०४.०४.२०१४ पासून प्रसुती रजेवर गेलेल्या आहेत. 
त्या राजीनामा दिल्याच्या दिनांकापर्यंत गैरहजर आहेत. 

सदर अ, ब, क, ड व इ येथील राजीनामा दिलेल्या वैद्यकिय आधिकारी यांचा म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ 
नुसार त्यांच्या जमेस असलेल्या रजेसंबधिचा कोणताही हक्क राजीनामा दिल्याच्या तारखेपासून संपुष्टात आला आहे. 


३. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ ८, दिनांक ०२/१२/१९९७. अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.qov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा 
असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१४४६५२३२७१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


| AHANE Digitally signed by 


LAHANE VIJAYKUMAR 


VIJAYKUMAR _LAXMANRAO 


Date: 2021.07.27 17:04:55 


LAXMANRAO .0530' 


(वि. ल. लहाने) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२१/प्र.क्र.१६ /सेवा-३ 


१०. 


११. 
१२. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (मुंबई, औरंगाबाद, लातूर, अकोला, 
नागपूर,नाशिक,कोल्हापुर,पुणे) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक (जळगाव, सिंधुदूर्ग, गडचिरोली, बुलढाणा, पालघर, वर्धा, नंदुरबार, 
अकोला, रायगड, नागपूर, ठाणे, सातारा, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर,नाशिक, जालना, ठाणे) 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (जळगाव, सिंधुदूर्ग, गडचिरोली, बुलढाणा, पालघर, वर्धा, 
नंदुरबार, अकोला, रायगड, नागपूर, ठाणे, सातारा, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर,नाशिक, जालना, 
ठाणे) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (जळगाव, सिंधुदूर्ग, गडचिरोली, बुलढाणा, पालघर, वर्धा, नंदुरबार, 
अकोला, रायगड, नागपूर, ठाणे, सातारा, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर,नाशिक, जालना, ठाणे) 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 

निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


